अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, 
उस्मानाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 

उपसा सिंचन विभाग,उस्मानाबाद कार्यालय 

व अंतर्गत ५ उप विभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते 
दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. FATS २०२२/(२७३/२०२२) / लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १०/१०/२०२२ 


पहावे : १. शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२१/ (९६/२०२२)/ लपा, दिनांक ०४/०४/२०२२. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ प्र. क्र.८/१६ / आ.पु.क., दिनांक १८/०८/२०२२. 
३. अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांचे क्र.उपामंउ/आस्था-३/४९३४/सह 
दि.१७/०८/२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे अंतर्गत लघु पाटबंधारे विभागातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२२ ते 
दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.संदर्भ क्र. २ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आळेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 

आता संदर्भ क्रमांक-३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-“अ”व “ब” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक,अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता,उपसा सिंचन विभाग,उस्मानाबाद व त्या अंतर्गत ५ उप विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १२४ 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०३ पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत खालील अटींचे अधिन 
राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील . 

२) उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा धिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झाळेली नसतील. 

४) अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन 
दिलेल्या प्रस्तावामधीळल पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधीळल वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती 
अंतिम/ अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(२७३/२०२२) / लपा 


नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा पुढील नमुद लेखाश्रीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

“मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखा शिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च 
(८०)सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (0%)(04) गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय २०४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 
भागवावा. 

रुपांतरी अस्थायी आस्थापनेवरील होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५,४७०२ लहान पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च,(८० सर्वसाधारण १९०,सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका 
(००)(००)(०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली start (लहान पाटबंधारे) 
(मराठवाडा) (कार्यक्रम)(४७०२-४९९२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 
भागवावा. 
हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि. १८.०८.२०२२ 
अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१०१२१५२३०९८४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUSHMA RAJEEV KUDAL. 


S U S H M A DN: CN = SUSHMA RAJEEV KUDAL, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = WATER 
RAJEEV KUDAL Seuss 
Date: 2022.10.12 15:24:19 +05'30° 


(सुषमा कुडल) 
सहपत्र :- परिशिष्ट “अ” व “ब” अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
२. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
३. मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,औरंगाबाद 
४. अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद. 
५. कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग,उस्मानाबाद, 
६. कक्ष अधिकारी, आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. कक्ष अधिकारी आ(पुनर्रचना),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय-१२)/अर्थ-१९,मंत्रालय,मुंबई 
९. अर्थ-२,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१०. निवड नस्ती (मुदतवाढ)/लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(२७३/२०२२) / लपा 


परिशिष्ट-“अ 
कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे उस्मानाबाद यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता उपसा 
सिंचन विभाग, उस्मानाबाद व त्याअंतर्गत ५ उपविभाग, 
(शासन निर्णय क्र. FATS २०२२/(२७३/२०२२)/लपा, दि.१०/१०/२०२२ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत चाळू ठेवणेबाबत 


कार्यकारी अभियंता, उपसा सिचन विभाग, | १ कार्यकारी अभियंता 1. a 
उस्मानाबाद 2) उप अभियंता 


३) शाखा अभियंता/कनिष्ठ 
अभियंता 


१३) टंकलेख 
१४) संगणक 


एकह 
— 
eed 


१.२ | उप अभियंता,उपसा सिंचन उपविभाग क्र.४, | 9) उप विभागीय अभियंता 
उस्मानाबाद 2) शाखा अभियंता 
rier 


os 
ee 
S$. So 
2 
कहा 
S$ ad) 


१.३ उप अभियंता,उपसा सिचन उप विभाग क्र.५ | 9) उप विभागीय अभियंता 
परंडा 2) शाखा अभियंता 
1111111 |[इस्थाअसहायक Ee 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(२७३/२०२२) / लपा 


४ वरिष्ठ लिपिक १ 
५) कनिष्ठ लिपिक 


0110 किक्ुख्क 1१ 
1111111 ॥,क्क्लेखका क| 
rr [क| 
— 
a 1१ 

a 


a 00 ere हता 

| १.४ | उप अभियंता,उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प a | 
कक ताळ ाडका भाला ज्या 
ककत कका a ae 
a ळत 
ललल काळ कहा 
क्क की ल्ला ae 
रॅ a 
_ र 
rs, 
ote ee eee ee १८ 


उप SAA, SY पाटबंधारे उपविभाग, १) उप विभागीय अभियंता 
क्र.३, भुम 


१.५ 


॥ ऑल सतती 
एकत 
fo र 
सता 
ळक 
सली 
fe र 
माळ 
ogee eed Z 


१.६ | उप अभियंता,तावरजा प्रकल्प उपविभाग, =| 9) उप विभागीय अभियंता 


॥ लॅलॅस 
he 
es कावा 
ee र 
ff 
es काकी 
es टॅॅॅललॅकॅललॅललट 


ie: 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(२७३/२०२२) / लपा 


९) शिपाई २ 
१०) चौकी 


नाय कायकान 


विभाग व उपविभागातील मिळून एकूण प १२४ 


परिशिष्ट-“ब” 
(शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२२/(२७३/२०२२)/लपा, दि.१०/१०/२०२२ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


, उस्मानाबाद 


lly signed by SUSHMA RAJEEV KUDAL 


SUSHMA S  Naharasna, 0 GOVEANMENT OF 


G 
MAHARASHTRA, OU = WAT 


RAJ E EV K U DA L RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2022.10.12 15:24:40 +05'30 


(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


